दिनांक 23.98.2023 ते २८.९.२०२३ या कालावधीत 
महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, उदयपूर, राजस्थान येथे 
आयोजित अखिल भारतीय लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १. मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.--अभानासे /लॉन टेनिस/२०२३-२४ 
दि.२८.०८.२०२३ 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/लेखा/ 
अभानासे स्पर्धा/२०२३-२४/८१६ ,दि.१०.९.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २३.९.२०२३ ते २८.९.२०२३ या कालावधीत महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, 
उदयपूर, राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३- 
२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना,कुपरेज, 
कुलाबा, मुंबई येथे दि.२५.०८.२०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये 
सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर 
तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,५६,८५० /- (एक लाख छप्पन 
हजार आठरो पंन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख /कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक / 


व्यवस्थापक यांना दिनांक १८.९.२०२३ ते २०.९.२०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
२३.९.२०२३ ते २८.९.२०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १५.९.२०२३ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 
व्यवस्थापक यांची दि.१८.०९ २०२३ ते दि.२८.०९.२०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास, या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व 
इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर 
करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या 
आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवऱ्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


नक सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, 
शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


0. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ HIST व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१७४२२४६१२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DNYANESHWAR Sra tana 


90ce31a764c50caee9al 1b81acS60fcOd8Sbb0ebc377f46c4F 
0040aae47135, postalCode=400032, st=Maharasht 


०0९२. , ४1९1131351, 
ber=05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBAS0819DD0D08 
8B25A2D0D7CDE0256A48B\ DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
Date: 2023.09.22 17:46:16 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७ महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर 
८) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 

१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “at” 


दिनांक २३ ते २८ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, उदयपूर, 
राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ 
मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


asa Aa व पदनाम ट्रॅक सूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 


पुरुष ||| (9 


१ | श्री. प्रदिप द. जगदाळे, होय | होय | सह आयुक्‍त राज्यकर, वस्तू ब सेवा कर विभाग, 
वनकर || | कोला 

२ | श्री. सुधोर ग. कुंभार, होय | होय | सह आयुक्‍त राज्यकर, राज्यकर भवन, येरवडा, 
rere | क 
श्री. उदय मा. माने, होय | होय |। राज्य वस्तु ब सेवाकर कार्यालय, पुणे. 

| 
श्री. किरण अ. सोनवणे, होय | होय | सहकार आयुक्‍त व निबंधकसह. संस्था, सेंट्रल 
उपनिबंधक सह. संस्था बिल्डींग, पुणे. 

(दक्षता) 

श्री. राजीव श्री. गरकल, होय | होय र 

revere stent | | 

श्री. प्रशांत HTS, होय | होय | राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, 

Li राजभवन, मलबारहिल, वाळकेश्वर, मुंबई. 

श्री. अमोल शं. वाणी, होय | होय | सहा. राज्यकर आयुक्‍त, नोडल 

कर सहाय्यक 


पौ. संध्याराणी ग. बंडगर || होय | होय | बिभागीय बन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण) 
मुख्य लेखापाल हिन सोलापूर यांचे HAAS FIST रोड सोलापूर. 
९ | श्री. जुगल जाधव होय | होय | सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, धमांबाद, 

शाखा अभियंता ( प्रशिक्षक) ae | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, जि. नांदेड. 
श्री. तुषार काळे, 


उपविभागीय अभियंता 
(व्यवस्थापक) 


द 


Es 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 
विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २३ ते २८ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, उदयपूर, 


राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ) 
निवड चाचणी आय 
१ | प्रमुख पंच ब सहायक पंच यांचे मानधन व प्रवास GT, (१५००५१) 


(१२००५३) 


4 
२ 


४ | प्रथोमोपचार साहित्य 


प्रशिक्षण शिब् 

अ. दिनांक १८ ते २०सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत प्राशिक्षकांचे + 
रु. ९,०००/- बॉल बॉयचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह. 
(१५००५२३)--(५००५२५३) 

ब. दिनांक १८ ते २०सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू व 

. 5,०००/- 

व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.२०० X दिवस ३ KX एकूण खेळाडू ८--१--१) 


प्रशिक्षण शिबीराकरिता ३० कॅन लॉन टेनिस चेडू. (रु. ७००५३०) २१००० 


निवड चाचणोसाठी १० कॅन लान टेनिस चेडू. (रु. ७००५१०) 


ह 


१६ MSH रु. ७००/- प्रमाणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


२ Che! रु. ७००/- प्रमाणे. 


७ | १० पायमोजे प्रत्येकी रु.१५०/- प्रमाणे. 


«ea 


९ ८ स्लट eo 


| ग्लुकोज/ ठी खर्च. 
| 'एकूण (रु. एक लाख छप्पन्न हजार आठशे पन्नास फक्त ) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र -- क 
दिनांक २३ ते २८ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत महाराणा प्रताप खेल गाव स्टेडियम, उदयपूर, 
राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघाची निवड करण्यासाठी दि. २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निवड 
चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


नाव व पदनाम वभाग / कार्यालय 


प्रदिप द. जगदाळे बस्तु ब सेबाकर भवन, कोल्हापूर 
[ew |1 
ग. कुंभार सह आयुक्‍त राज्यकर, राज्यकर भवन, येरवडा, पुणे 
[ewe | 


श्री. उदय मा. माने, राज्य वस्तु ब सेवाकर कार्यालय, पुणे. 

राज्यकर अधिकारी 

श्री. प्रशांत मंगळ, टेनिस बॉय राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, 
मलबारहिल, वाळकेश्वर, मुंबई. 

श्री. अमोल शं. वाणी, वस्तु व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंब 

कर सहाय्यक 

श्री. तुषार काळे, उपविभागीय अभियंता | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


व 
ख तालुका कृष अंधकार, मोहोळ, जि. सोलर 


व श्री. गरकल, र वर्ग-१), पंचायत समि 
ग्राम बिकास अधिकारी तालुका- जिल्हा अकोला. 


९ | श्री. आनंद भा. फुलसुंदर, वस्तु व सेवा कर भवन, येरबडा, पुणे. 
SS ee 
श्री. सुधीर बा. तांबे राज्यकर सहआयुक्त, रायगड विभाग, बेलापूर यांचे 
ी 
किरण अ. सोनवणे सहकार आयुक्‍त व निबंधकसह. संस्था, सेंट्रल बिल 
Se ea 

१२ णी बडगर ५ धकारी, 
क“ or यांचे कार्यालय, विजापूर रोड, सोलापूर. 
जयराम सि. पवार | पुनवेसन प्राधिकारी, मुंब 
SS 


श्री. लायप्पा इ. दुधाळ, कनिष्ठ अभियंता । राज्यधरण सुरक्षितता संघटना, दिंडोरी रोड,नाशिक. 
श्री. THM देवकाते, कनिष्ठ अभियंता | राज्यधरण सुर्राक्षतता संघटना, दिंडोरी रोड,नाशिक. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२३/प्र.क्र.१४७/क्रीयुसे-२ 


१६ | श्री. जुगल जाधव, शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
धर्माबाद, सा. बां.विभाग, भोकर, जिल्हा- नांदेड. 


१७ राजाराम शि. देवकर, उपसंपादक eh महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


संजय कदम, सहा. कक्ष महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


श्रो. संजय पोफळे, सहा.कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


TT सतोश सोनवाने, सहा.कक्ष अधिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


श्री. मकरंद गयावळ,सहा. कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


